इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत 
राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या जाहिरात 
व प्रसिध्दीकरिता प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थस-२०२३/प्र.क्र.२०/अर्थसंकल्प 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दि. २० फेब्रुवारी, 2023 


संदर्भ :- शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र.अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४६/अर्थसंकल्प, दि.१३.१२.२०२२ 

प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०९.०३.२०१७ च्या अधिसूचनेन्वये इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभागाची स्थापना करण्यात आली असून या विभागामार्फत इतर मागासवर्ग, विमुक्‍त जाती 
भटक्या जमाती व विठोष मागास प्रवर्ग या घटकांसाठी स्वतंत्रपणे योजना राबविण्यात येतात. 
विभागाची नव्याने स्थापना झाल्याने विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा प्रचार व 
प्रसिध्दी होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी सदर योजनांच्या जाहिरात व प्रसिध्दीकरिता सामाजिक न्याय 
विभागाकडे कार्यक्रमांतर्गत स्वतंत्र लेखाशिर्ष आहे. तथापि, इतर मागास बहुजन कल्याण हा विभाग 
सामाजिक न्याय व विषेश सहाय्य या विभागातून स्वतंत्र झाल्यानंतर या विभागाच्या योजनांच्या 
जाहिरात व प्रसिध्दीकरिता कार्यालयांतर्गत स्वतंत्र लेखाशिर्ष नाही. यास्तव, विभागांतर्गत विविध 
योजना राबविण्याकरिता २२२५एफ६९३ हा नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात आला असून, त्यास 
महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दि.२२.११.२०२२ च्या अनौपचारिक संदर्भानुसार 
उघडण्यास मान्यता दिलेली आहे. यास्तव, या विभागाच्या विविध योजनांच्या विविध माध्यमांद्वारे 
जाहिरात व प्रसिध्दीबाबत योजना या विभागामार्फत राबविण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची नव्याने स्थापना झाल्याने विभागामार्फत 
राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा प्रचार व प्रसिध्दी होणे आवश्‍यक आहे. सदरची प्रसिध्दी 
करतांना (अ) हृकश्राव्य माध्यमाद्वारे (Audio/ Video Visuals), (ब) मुद्रीत माध्यमांद्वारे (२॥॥ 
Media), (क) Events and BTL activity तसेच (ड) Digital माध्यमाद्वारे '(//80918 and social 
media) start विविध माध्यमांद्वारे प्रसार करण्यात येईल. अशी प्रसिध्दी करीत असतांना त्यामध्ये 
मुख्यत: योजनांच्या माहितीबाबत निर्मितीक्षम (Audio/ Video) तयार करुन त्याचा प्रसार रेडीओ, 
दूरचित्रवाणी इत्यादी ठिकाणी करणे तसेच वृत्तपत्र, जाहिरात, मुलाखत, तसेच योजनांच्या 
माहितीबाबत सार्वजनिक कार्यक्रम, परिसंवाद, चर्चासत्रे, प्रदर्शने, व्याख्याने, मोबाईल व्हॅन, होर्डींग 
लावणे, एलएडी स्क्रीन व चित्ररथाद्वारे तसेच प्रसिध्दी देण्याबाबतच्या कार्यक्रमास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. विभागाच्या योजनांच्या जाहिराती व प्रसिध्दीकरिता माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या 
पॅनळवरील जाहिरात क्षेत्रातील विशिष्ट अनुभव व व्यावसायिक अर्हताप्राप्त नोंदणीकृत संस्थांकडून 
अथवा केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टल वरील संस्थांकडून प्रसिध्दी मोहीम राबविण्यासाठी ई-निविदा 
प्रक्रियेचा अवलंब करुन विविध माध्यमांसाठी विभागाची जाहिरात करण्याकरिता संस्थांची निवड 
करुन प्रसिध्दी मोहीम राबविण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थस-२०२३/प्र.क्र.२०/अर्थसंकल्प 


३. यासाठीयेणारा खर्च “मागणी क्र. झेडजी -०३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक 
विकास, (०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, 
(09) (११) इतर मागास बहुजन विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांच्या जाहिरात व 
प्रसिध्दीकरिता (२२२५एफ६९३)” या लेखाशिर्षांतर्गत प्राप्त तरतूदीतून करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२२१४०८१४९६३४ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Siddharth A Zalte 
Date: 2023.02.22 14:12:56 +05'30' 


(सिध्दार्थ झाल्टे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. मा.राज्यपालाचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०.संचालक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११.आयुक्‍त, महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६.सर्व जिल्हाधिकारी. 
१७.सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण 
१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०.सर्व विभागीय समाजकल्याण अधिकारी 
२१.सर्व विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी 
२२.सर्व समाजकल्याण अधिकारी, गट-अ, जिल्हा परिषद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थस-२०२३/प्र.क्र.२०/अर्थसंकल्प 


२३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

२४.उप सचिव, नियोजन विभाग (का.अर्थ-५/व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

२५.सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ सर्व कक्ष अधिकारी, विजाभज,इमाव व विमाप्र 
कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६.निवडनस्ती (कार्या.अर्थसंकल्प). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


